RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ४० ] 


मंगळवार , जुलै २० , २०२१ / आषाढ २ ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ५१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका 


१ . 


जिल्हाधिकारी , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
निर्णय क्रमांक गृह / का .१ / टे .४ / विकाअ / वशी -३८८ / २०२१. — जिल्हाधिकारी पालघर , जिल्हा पालघर ह्या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील पालघर नगरपरिषद मधील खालील सदस्यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो 
पर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास / जिल्हाधिकारी पालघर यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पुर्ण 
होण्यापुर्वी केव्हाही , कोणतेही कारण न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती “ मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही 
मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मुळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्या शिवाय साक्षांकन करू नये . त्यांनी साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करावा . मूळ 
कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . वेगळी माहिती असलेल्या 
कागदपत्रांवर जर “ सत्यप्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा - या सर्व परिणामाकरिता “ विशेष कार्यकारी अधिकारी " म्हणून 
साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात 
आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल . व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 
“ विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख 
करू नये . तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 

( चार ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड " तसेच “ मृत्यूपुर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित 


राहू नये . 


( पाच ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी “ उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देऊ नये . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५१-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २० , २०२१ / आषाढ २ ९ , शके १ ९ ४३ 

( सहा ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
संबंधित तहसिलदार यांचेकडे तात्काळ परत करावे , अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर 
विशेष कार्यकारी अधिकारी याने साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्या विरुद्ध फसवणूकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

( सात ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती 
आपोआप संपुष्टात येईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचे विरुद्ध गुन्ह्याची नोंद 
आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankrupt ) जाहीर केले असल्यास , त्याच प्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा , 
कोणतीही पुर्वसुचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपुर्व रद्द करण्यात येईल . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


नगरपरिषद / नगरपंचायत 


व्यक्तीचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . पाटील अमोल प्रकाश 


पालघर नगरपरिषद 


पालघर , 
दिनांक ९ मार्च २०२१ . 


डॉ . माणिक गुरसळ , 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


